केंद्र शासन पुरस्कृत आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण 
व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना) राज्य 
शासनाकडे जमा असलेला निधी Single Nodal 
Agency (SNA) च्या खात्यात जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जुले, २०२२ 
वाचा :- 
१ केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक दिनांक २०.५.२०२२ 
२) केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक दिनांक ७.७.२०२२ 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक दिनांक ११.७.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी हा PFMS प्रणालीद्वारे खर्च करण्याचे 
निर्देश केंद्र शासनामार्फत प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधित केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता Single Nodal 
Agency (SNA) घोषित करण्यात आली आहे. तसेच सदर SNA करीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानानुसार 
बँकेमध्ये खाती उघडण्यात आली असून संबंधित प्रकल्प यंत्रणांची PEMS प्रणालीवर नोंदणी करण्यात आली आहे. 

सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने केंद्र हिस्स्यांतर्गत वितरीत केलेला निधी 
दिनांक ३१.३.२०२२ अखेर राज्य शासनाने संबंधित SNA च्या खात्यात जमा केला नसल्यास सदर निघी केंद्र 
शासनास परत करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक १ रोजीच्या पत्रान्वये निर्देश दिले आहेत. तथापि, संदर्भ क्रमांक २ च्या 
पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला निधी SNA च्या खात्यामध्ये जमा करण्याकरीता दिनांक 
२०.७.२०२२ रोजी पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तद्नंतर सदर निधी केंद्र शासनास परत करावा लागणार 
आहे. 

त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना) या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेमध्ये आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून प्राप्त व राज्य शासनाकडे जमा केंद्र हिस्सा व त्याअनुरुप राज्य 
हिस्साबाबतची माहिती सादर केली असून याअनुषंगाने राज्य शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय:- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ 
च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केलेले प्रस्तावानुसार आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण व्यवस्थापन 
(एकात्मिक वनसंरक्षण योजना) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत खाळीलप्रमाणे निधी Single Nodal Agency (SNA) 
च्या खात्यात जमा करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१/फ-६ 


(रु. लाखात) 


विवरण ख केंद्र । दि.३०.१२.२० | वितरीत । कोषागारातून | या शासन निर्णयान्वये 
शिर्ष | शासनाने | २१च्या ।केलेल्या आहरित उद्दिष्ट शिर्ष निहाय 


मंजूर शासन । निधीपैकी | करणे करीता । मान्यता देण्यात येत 
केलेला | निर्णयान्वये | झालेला शिल्लक असलेली रक्‍कम 
निधी वितरीत | खर्च असलेला । ०२मजूरी| २१ 
केलेला निधी एकूण निधी साहित्य 
पुरवठा 
Fa | २ ३ pk 4 द 1 8 ८ 


केद्र हिस्सा | (२४०६ | २६२.१२ २६२.१२ २१२.०३९ ५०.०८१ ४०.०६५ | १०.०१६ 
(६०%) २०४३) 


राज्य (२४०६ | १७४.७५ १५८.२१२ | १२६.८९६ ४७.८५४ ३८.२८३ | ९.५७१ 
हिस्सा २३७५) 
(४० %) 


४२३६.८७ ४२०.२२२ २२८.९२५ ९७.९२५ ७८.३४८ १९.५८७ 


वरीलप्रमाणे नमूद केलेले केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा असे एकूण रु.९७.९३५ लक्ष इतका निधी Single 
Nodal Agency (SNA) च्या खात्यात जमा करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


।. शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिल्यानुसारच निधी Single Nodal Agency (SNA) च्या खात्यात जमा 
करण्यात यावा. 
॥. PEMS प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी 
जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
॥. सदर निधी बाबत कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांची राहील 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक/२१४७, दिनांक १८.७.२०२२ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१४/२२/व्यय-१०, दिनांक २०.७.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥///५/.॥॥8॥७/०३॥॥७.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११४३५१२४३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 


(भानुदास पिंगळे) 
उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१/फ-६ 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


र) 
) 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 


CS 02८ w 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व 

मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे कार्यालय 

) वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व SIMU), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

९) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

११) ब-१/फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२) फ-६ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पु 


£59) 


nN S&S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


